पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा 
योजना आंबिया बहार सन २०२१-२२ मध्ये 
राज्य हिस्साची रु.८०,८२,३८,६४०/- 
इतकी रक्कम विमा कंपनीस अदा 
करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२२/प्र.क्र.७३/१०-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २८ मार्च, २०२२ 


वाचा - 
१. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. फवियो-२०२१/प्र.क्र.८१/१०- अ, दि.१८ जून २०२१ 
२.कृषि संचालक, कृषि आयुक्तालय, पुणेपत्रजा.क्र.कृआ/मु.सां/पुहफपिवियो/ 
अ. मा/४०६१२/२०२१, दि.०९/१२/२०२१ 
३. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. पुनर्वि-२०२२/प्र.क्र.३४ (१/२- अ, दि.२५.०३.२०२२ 


प्रस्तावना :- 

शेतकऱ्यांच्या फळ पिकांना हवामान sles पासुन विमा संरक्षण दिल्यास शेतकर्‍यांचे 
आर्थिक स्थैर्य आबाधीत राखण्याच्या दृष्टीने मदत व्हावी, त्यासाठी राज्यात प्राधान्याने पुर्नरचित हवामान 
आधरित फळपिक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. विविध हवामान धोक्यांमुळे फळपिकाच्या 
उत्पादकतेवर विपरीत परीणाम होऊन मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनामध्ये घट येते. पर्यायाने होतकऱ्यांना 
अपेक्षीत उत्पादन न मिळाल्याने आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागते. या सर्व बाबींचा विचार करुन 
शेतकऱ्यांना फळपिक नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी एक उपाय म्हणुन पुनर्रचित हवामान आधारीत 
फळपीक विमा योजना राज्यात सन २०२१-२२ , २०२२-२३ व २०२३-२४ या तीन वर्षामध्ये संत्रा, मोसंबी, 
काजू, डाळिंब, आंबा, केळी, द्राक्ष (अ व ब), प्रायोगिक तत्वावर स्ट्राबेरी व पपई (आंबिया बहार) या ९ 
फळपिकांसाठी ३० जिल्हयामध्ये महसूल मंडळ हा घटक धरुन एचडीएफसी एर्गो जनरल 
इन्शुरन्स.कं.लि., रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स.कं.लि. व भारतीय कृषि विमा कंपनी लि. या विमा 
कंपन्यांमार्फत संदर्भ क्र. १ मधील शासन निर्णयान्वये राबविण्यात येत आहे. 

केंद्र शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक सूचनांमधील मुद्या क्र.१३.१.६ नुसार “चालू हंगामातील 
नोंदणी सुरु असतानाच विमा संरंक्षित क्षेत्राची आकडेवारी उपलब्ध नसली तरी देखील केंद्र व राज्य 
शासनाचा विमा हप्ता हिस्सा अग्रीम स्वरुपात (पहिला हप्ता) कंपनीस अदा करणे आवश्‍यक आहे. सदर 
विमा हप्ता अनुदानाची रक्‍कम मागील हंगामाच्या अदा केलेल्या एकूण राज्य हिस्सा विमा हप्ता 
अनुदानाच्या Co टक्क्याच्या Yo टक्के रक्‍कम आगाऊ स्वरुपात कंपन्यांना द्यावी” असे नमूद आहे. संदर्भ 
क्र.३ नुसार पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेसाठी (२४०१ ९४०२) या ळेखाशिर्षाखाळी 
पुनर्विनियोजनद्वारे निधी उपलब्ध झालेला आहे INT अनुसरून सदर्भ क्र.२ अन्वये कृषि आयुक्‍त 
कार्यालयाने केलेल्या विनंतीनुसार रु. ८०,८२,३८,६४०/- इतका निधी वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२२/प्र.क्र.9३/१०-ओ 


शासन निर्णय :- 
भारतीय कृषि विमा कंपनीने सादर केलेली मागणी, कृषि आयुक्तालयाची शिफारस 
आणि केंद्र शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक सूचनांमधील मुद्दा क्र.१३.१.६ या बाबींचा विचार करून 
पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपीक विमा योजना आंबिया बहार सन २०२१-२२ अंतर्गत राज्य 
हिस्सा पिक विमा हप्ता अनुदानाच्या प्रथम हप्त्यापोटी रु.८०,८२,३८,६४०/- इतके अनुदान विमा 
कंपन्यांना अदा करण्यासाठी वितरीत करण्यास झासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. सदरची 
रक्‍कम आंबिया बहार हंगाम २०२१-२२ करीता वितरीत करण्यात येत असून त्याचा वापर इतर 
हंगामाकरीता अनुज्ञेय असणार नाही. 
२. प्रस्तुत बाबीवर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली भागविण्यात यावा. 
मागणी क्र. डी -३ 
२४०१- पीक संवर्धन 
११०, पीक विमा 
(००) (०७) हवामान आधारित फळपीक विमा योजना राज्य हिस्सा 
(२४०१ ९४०२) ३३-अर्थसहाय्य 
३. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहायक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
४. सदर निधी पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सुचना आणि 
शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय/परिपत्रक नुसार खर्च करण्यात यावा. 
५. प्रस्तुत शासन निर्णय नियोजन विभागाचे अनौ. संदर्भ क्र. ६६/१४३१ दि.१८/०२/२०२२ व 
वित्त विभागाचे अनौ. संदर्भ क्र.८१/२०२२/व्यय-१ दि.१४/०३/२०२१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे . 
६. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३२८१२५११९२३०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sarita Rishi Bandekar Deshmukh 
Date: 2022.03.28 12:54:06 +05'30' 


(सरिता बांदेकर - देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१.मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

२. मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

३. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

४. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२२/प्र.क्र.9३/१०-ओ 


६. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

८. सहाय्यक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

११. वित्त विभाग (व्यय-१), मंत्रालय, मुंबई- ३२ 

१२. उप सचिव (१०-अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 

१३. कक्ष अधिकारी (२- अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

१४. विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी, स्टॉक एक्स्चेंज टॉवर्स, २० वा 
मजला,दलाल स्ट्रीट,फोर्ट, मुंबई-४०० ०२३ 

१५. एचडीएफसी एर्गो जनरल इन्शुरन्स क॑. लि. पहिला मजला, एचडीएफसी हाऊस, 
१६५- १६६ dad रिक्लॅमेशन, एच.टी. पारेख मार्ग, चर्चगेट, मुंबई-४०००२० 

१६. रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि., वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, ५ वा मजला, 
चिंतामणी अव्हेन्यू, विरानी औद्योगिक वसाहत जवळ, गोरेगाव (इ), मुंबई - ४०००६३ 

१७. निवडनस्ती (कार्यासन १०-ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


